मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-०३ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५९/प्रशासन-१ 

दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२२. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३. 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे 
दि. ०१ मार्च, २०२३ रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे 
दि. २३ फेब्रुवारी , २०२३ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर यांचे 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, नांदेड व लातूर या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २८ फेब्रुवारी, 
2023 पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड 
याच्या अधिपत्याखाळीलळ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड व लातूर या 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील १२६३ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
१३२ पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे अशा एकूण १४१३ पदांना सोबत 
दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून 
दिनांक ०१ मार्च, २०२३ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
3. दि. 24 नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ -सार्वजनिक बांधकामे ८०- 
सर्वसाधारण, ००१- संचाळन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०३१२०४०९६४१८ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHINDE VIKRAMSINGH ८ 
PRAKASHRAO 


(विक्रमसिंह प्र. शिंदे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड / लातूर. 
प्रत :- 
१) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नांदेड / लातूर. 
४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


182929८, 


१1687 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ oe 
2 पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ र व्य 
नि कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या कजी चा 
; अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये या मु ae 
| द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ४ 
संख्या 
g R 3 4 प्‌ द 
१ धीक्षक अभियंता, १३८ a १३८ 
सा.बां.मंडळ.., नांदेड 
२ | अधीक्षक अभियंता ७५ |? 7 | eG 
सा.बां.मं., लातूर 
एकूण २९३ SS a | 6 २९३ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३  । दि.०१/०३/२०२३ 
डं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पयंत मुदतवाढ | पासून 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
न अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | मुदतवाढ द्यावयाच्या 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट पदांची संख्या 
g R 3 v & द 
१ धीक्षक अभियंता, ७७६ शिंग | > | ५७६ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धोक्षक अभियंता २१८ शिका i (| २१८ 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण ७९४ किक काका ताया ७९४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ । दि.२८/०२/२०२३ es 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ ee 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या नी 
क्र. aaah ae ane पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये त य 
: द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट 1 
संख्या 
8 R 3 wv प्‌ द 
१ धीक्षक अभियंता १८२ शिंग a १८२ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धोक्षक अभियंता नि शिका शिया ay 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण २४९ it ~~ eel २४९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ रे 
जं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ वा 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या रक मुदतवाढ 
| अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये वहा मु पदांची 
. द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
2 R 3 v प्‌ द 
१ धोक्षक अभियंता ०७ शशी aa ०७ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धीक्षक अभियंता i] ma शकि शिश 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण [| Loe | Le 1 hoe ool 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ कड 
जं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ न्य ताया 
* | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या aris 
क्र पदांची तिये मनी पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये आ योलय यो 
न द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट , 
संख्या 
g R 3 v प द 
g धीक्षक अभियंता शड शिंगी शिंग शड 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धीक्षक अभियंता v ia शिका झु 
सा.बां.मं., लातूर 
एकूण 26 | oe | oe 26 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ । दि.२८/०२/२०२३ oe 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ eee 
se कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या aa मुदतवाढ 
* अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ता मु पदांची 
j द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
g R 3 v & द 
१ धोक्षक अभियंता ९२ शिंक of ८६ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धोक्षक अभियंता Ug aa ०५ न 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण १४३ 1 0 | ९१. | १३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


